जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

जिल्हा - अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०२२/प्र.क्र.१३५/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-०८ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- (१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३, 

दिनांक १४.०३.२०१७ 

(२) अतिरिक्‍त आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. एमएडब्ल्युबी / २२(२३) / 
तां-१/प्र.क्र.०२/७२१/२०२२ / पसं-६, औंध, पुणे-६७, दि. ५.४.२०२२ 

(३) प्रादेशिक Waa सहआयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे 
क्र. प्रासआ/सांख्यिकी/जि.प्र.प्रतसोसायटी /१३१९-२०/२०२२/अमरावती , 
दिनांक २१.३.२०२२ 

(४) कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०२२/प्र.क्र.२५८/पदुम-३, 
दिनांक २६.२.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

वाचा येथील अ.क्र. (४ येथील दिनांक २६.२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
अमरावती जिल्हा प्राणी ay प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आळा असल्यामुळे, सदर 
व्यवस्थापकीय समितीवर गोझाळा/ पांजळपोळ संस्थेचे अध्यक्ष, प्राणी विषयक कार्य करणारे 
सेवाभावी संस्थेचे सदस्य, सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशीत केलेल्या व्यक्ती आणि मानवहीत 
कार्य करणारे / प्राण्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्‍ती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्‍तींची अशासकीय 
सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


२. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विचारात घेवून संदर्भाधीन 
दिनांक १४ मार्च, २०१७ अधिसूचनेतील खंड (क) (३) येथील तरतूदीनुसार अमरावती 
जिल्हयातील प्राणी ase प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर पुढील व्यक्तींची 
SIT सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर अशासकीय सदस्य पदाचा 
कार्यकाळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२२/प्र.क्र.१३५/पदुम-३ 


अ. | अशासकीय सदस्यांची नावे क्षेत्राचे नाव पदनाम 

क्र 

j श्री.रतनळाल बी. अटल, संबंधित जिल्ह्यातील अशासकीय 
श्रध्दयान, बडनेरा रोड, अमरावती. गोशाळ/ पांजरपोळ सदस्य 

संस्थांपैकी एका संस्थेचा 
अध्यक्ष. 

Q श्री.अभिषे मुरके, प्राणी कल्याणविषयक  । अशासकीय 
रेखा कॉलनी,वळलगाव रोड, अमरावती. कार्य करणाऱ्या सेवाभावी | सदस्य 

संस्थांचे दोन सदस्य. 

३ श्री.शुभम गजानननाथजी सायंके, रा.उत्तमसरा, सर्वसाधारण समितीने | अशासकीय 
ता.भातकुली, जि. अमरावती नामनिर्देशित केलेल्या | सदस्य 

४ | ST. राधेश्याम शालीग्राम बहादुरे, दोन व्यक्‍ती अशासकीय 
११/१, लोकमान्य्कॉलनी, सदस्य 
SIGH शाळेजवळ, अमरावती. 

५ | श्री.महेश लक्ष्मिकांत देवळे, संबंधित जिल्ह्यातील अशासकीय 
५०, देवरणकर नगर, बडनेरा रोड, मानवहितकारक कार्य सदस्य 
जि. अमरावती करणारे/ प्राणी 

६ | श्री.आलोक वासुदेव अलोकर, कल्याणासाठी कार्य अज्ञासकीय 
रा. चुरणी ता. चिखलदरा, जि. अमरावती. । करणारे पाच ते सहा सदस्य 

७ | श्री.विजय रमेशचंद्र शर्मा, कार्यकर्ते अशासकीय 
रा. Fea नगर, अमरावती, सदस्य 

जि. अमरावती. 

८ | श्रीमती श्रुती fash मेहता, अशासकीय 
श्री. मोटर्स, जयका पेट्रोल पंप जवळ, बडनेरा सदस्य 
रोड, साईनगर, जि. अमरावती. 

९ | श्री.अजित अंरविद जोशी, अशासकीय 
रा. मोर्शी, जि. अमरावती सदस्य 

ri ० | श्री.नितीन अंरविंद राऊत, अशासकीय 
रामजी बाबा मंदिर, रा. मोर्शी, ता. मोर्शी, जि. सदस्य 
अमरावती 

lhe १ | श्री.कपिल संजय शार्मा, अशासकीय 
रा. शारदा नगर, बडनेरा रोड, अमरावती सदस्य 

१२ | श्री.अक्षय सुभाष कात्रे, अशासकीय 
रा. अंबाडा, ता. अचलपुर जि.अमरावती सदस्य 

१३ | श्री. रत्नपाल सत्यवांनजी लांजेवार, अशासकीय 
रा. भिमज्योत कॉलनी, साईनगर, सदस्य 
जि. अमरावती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२२/प्र.क्र.१३५/पदुम-३ 


३. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०८१४४१२३०३०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने. 


१५. 


VIKAS TULSHIRAM 
KADAM 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

अतिरिक्‍त आयुक्त, WIT तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे. 
मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव. 

महाव्यवस्थापक, देवनार पश्ुवधगृह, मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 

सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, पश्युसंवर्धन. 

सर्व जिल्हा VARA उपआयुक्त 

सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

अमरावती जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सर्व 
अशासकीय सदस्य. 

निवड नस्ती (पदुम-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


